महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी 
चालक कल्याणकारी मंडळाची कार्यपध्दती/ 
कामकाजाबाबतची नियमावली. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जुले, २०२४ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक - एमव्हीआर-०७१९/प्र.क्र.१७०/परि-२, दिनांक १६.०३.२०२४. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चाळक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याच्या 
अनुषंगाने दिनांक १६.०३.२०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन 
निर्णयामध्ये मंडळाची कार्यपध्दती /कामकाजाबाबतची नियमावली स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात 
येईल, असे नमूद करण्यात आळे आहे. त्याअनुषंगाने, महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी 
चालक कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यपध्दती / कामकाजाबाबतची नियमावली निर्गमित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 


महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाची कार्यपध्दती व 
कामकाजबाबतची नियमावली यासोबतच्या “परिशिष्ट - अ” मध्ये नमूद केल्यानुसार असेल. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७२४१५११२४०१२९ असा आहे. हा 
sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SAGAR 
DHONDIRAM PATIL. : 


(सागर धों. पाटील) 


प्रत- 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा.सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२ 


मा.अध्यक्ष, विधान सभा, यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मंत्री (उर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मंत्री, (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. मा.मंत्री, (कौशल्य व उद्योजगता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा.मंत्री (कामगार )यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
. सर्व विधान मंडळसदस्य, विधान भवन, मुंबई. 

. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. प्रधान सचिव (उद्योग),उद्योग, ऊर्जा , कामगार आणि खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. प्रधान सचिव, वित्त (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा ,कामगार आणि खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. सर्व विभागीय आयुक्त. 

. सर्व जिल्हाधिकारी. 

. सर्व महानगरपालिका आयुक्त. 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

. सह सचिव (परिवहन), गृह विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२ 


(शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२, दिनांक - २४ जुलै, २०२४ सोबतचे 
सहपत्र) 


परिशिष्ट-अ 
(Annexure-A) 


महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाची कार्यपध्दती / 
कामकाजाबाबतची नियमावली. 
प्रस्तावना : 


दिनांक १६ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये (शा.नि. क्र.एमव्हीआर- 


०७१९/प्र.क्र.१७०/परि-२) राज्यातील ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालकांना विविध 


कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता 


दिली आहे. सदर कल्याणकारी मंडळांतर्गत जीवनविमा व अपंगत्व विमा योजना, आरोग्यविषयक 


लाभ, कर्तव्यावर असतांना दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना, पाल्यांच्या शिक्षणासाठी 


शिष्यवृत्ती योजना, कामगार कौशल्य योजना, इत्यादी योजना राबविल्या जाणार आहेत. 


महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यपध्दती वा 


कामकाजबाबतची नियमावली / कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे आहे:- 


१. मंडळाची स्थापना आणि स्वायत्तता :- 


“महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ” या नावाने 


सोसायटी नोंदणी कायदा १८६० अन्वये नोंदणीकृत करण्यात येईल. सदर मंडळ हे 


परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अंतर्गत कार्यरत राहील. 


२. अधिकार क्षेत्र 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्यामध्ये नोंदणीकृत ऑटो-रिक्षा परवानाधारक, ऑटो-रिक्षा / 


मिटर्ड टॅक्सी चालकांसाठी लागू राहील. 


३. उद्दीष्ट 


१) ऑटो-रिक्षा परवानाधारक, ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालकांसाठी सामाजिक 


सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजना राबविणे. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२ 


२) ऑटो-रिक्षा परवानाधारक, ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालकांसाठी केंद्र 


शासनामार्फत व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणाकारी योजना 
राबविणे. 


३) मंडळाच्या कल्याणकारी निधीचे विनियोजन व व्यवस्थापन करणे, इ. 


४. प्रशासन आणि रचना 


१) “महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणाकारी मंडळ” ची रचना 


दिनांक १६ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार असेल. राज्यस्तरीय 


मंडळास आवश्‍यकतेनुसार विशेष निमंत्रित सदस्य बैठकीस निमंत्रित करता येतील. 


२) जिल्हास्तरावरील समितीची रचना १६ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद 


केल्यानुसार राहील. तसेच जिल्हास्तरीय समितीस त्यांच्या जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील 


विशेष निमंत्रित सदस्य आवश्‍यकतेनुसार बैठकीस निमंत्रित करता येतील. 


५४. कार्यालयीन रचना 


१) महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चाळक कल्याणकारी मंडळाचे मुख्य कार्यालय 
हे मुंबई येथे असेल. 


२) महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक 


कल्याणकारी मंडळाच्या अंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीची कार्यालये स्थापन केली जातील. 


3) सदर मंडळाच्या कामकाजासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील वर्ग-१ संवर्गातील 


अधिकारी “मुख्याधिकारी” म्हणून राज्य शासनाच्या मान्यतेने नियुक्‍त करण्यात येईल. 


मुख्याधिकारी हे राज्यस्तरीय मंडळाच्या कार्यालयाचे व जिल्हास्तरीय समितीच्या 


कार्यालयाच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करतील. 


४) राज्यस्तरीय कार्यालयासाठी खालील प्रमाणे मनुष्यबळाची नियुक्‍ती करण्यात येईल. 


पदाचे नाव संख्या नियुक्तीचा प्रकार 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।__१___| प्रतिनियुक्तीने / अतिरिक्त कार्यभार 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उपायुक्त लेखा परिवहन विभाग/ 
अतिरिक्त कार्यभार 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२ 


प्रशासकीय अधिकारी तथा णं वर्ग-२ लेखाधिकारी पूर्ण वेळ नियुक्‍ती 
लेखाधिकारी / अतिरिक्त कार्यभार 
कार्यालयीन अधिक्षक शिडी प्रतिनियुक्तीने 
कनिष्ठ स्वीय सहाय्यक हि प्रतिनियुक्तीने 
लिपिक टंकलेखक / डेटा एन्ट्री, ५  । प्रतिनियुक्तीने /कंत्राटी पध्दत/बाह्य 
ऑपरेटर स्रोत यंत्रणेद्वारे 
शिपाई / बहू उद्देशीय कर्मचारी 3 । कंत्राटी/बाह्य स्रोत यंत्रणेद्वारे 
वाहन चालक ।__१__ | कंत्राटी/बाह्य स्रोत यंत्रणेद्वारे 
एकूण oma 


सध्या सदर मंडळ सत्वर कार्यान्वित होण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक मनुष्यबळ परिवहन आयुक्‍त 


यांच्या अधिनस्त कार्यालयांमधील उपलब्ध मनुष्य बळामधून अतिरिक्त कार्यभार स्वरुपात उपलब्ध 


करुन देण्यात येईल. ०१ वर्षानंतर आढावा घेऊन त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल. त्यानंतर 


आवर्यकतेनुसार पद भरती करण्यात येईल. 


५) जिल्हास्तरीय कार्यालयासाठी आव्यक मनुष्यबळाचा TING खालील प्रमाणे आहे :- 


पदाचे नाव | संख्या | नियुक्‍तीच प्रकार राज्यभरातील एकूण संख्या 
कार्यकारी । संबंधीत प्रादेशिक /उप ३६ 
अधिकारी प्रादेशिक परिवहन | (टिप- ज्या जिल्ह्यात एकापेक्षा 


कार्यालयातील एक सहाय्यक | जास्त परिवहन कार्यालये 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी | असतील अशा जिल्ह्यातील 
(अतिरिक्त कार्यभार) मंडळाच्या कार्यालयासाठी 
संबंधीत जिल्ह्यात कार्यरत 
असणाऱ्या एका सहाय्यक 
प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याची 
नियुक्‍ती संबंधीत प्रादेशिक 


परिवहन अधिकारी हे करतील) 
प्रशासकीय | संबंधीत प्रादेशिक परिवहन २४ 
अधिकारी तथा कार्यालयाचे लेखाधिकारी । (टिप- राज्यात २४ प्रादेशिक 
लेखाधिकारी (अतिरिक्त कार्यभार) परिवहन कार्यालय असून त्या 
प्रत्येक कार्यालयातील 


लेखाधिकारी हे त्या प्रादेशिक 
विभागांतर्गत येणाऱ्या मंडळाच्या 
सर्व जिल्हास्तरीय 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२ 


कार्यालयांसाठी लेखाधिकारी 
म्हणून काम करतील) 

लिपिक iy कंत्राटी/बाहय स्त्रोत यंत्रणे द्वारे ३६ 

टंकलेखक/ डेटा 

एन्ट्री ऑपरेटर 

शिपाई / बहू गि कंत्राटी/बाहय स्त्रोत यंत्रणे द्वारे ३६ 

उद्देशीय कर्मचारी 

एकूण ४ १३२ 


६) कल्याणकारी मंडळाच्या राज्यस्तरीय कार्यालयासाठी शासनाकडून मुंबईत जागा 


उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सध्या परिवहन आयुक्त कार्यालयामध्ये मंडळाचे कामकाज 


सुरु करण्यात येईल. तसेच मंडळाच्या जिल्हास्तरीय कार्यालयासाठी संबंधीत परिवहन 


कार्यालयाने अधिनस्त कार्यालयामधून जागा उपलब्ध करुन द्यावी. 


७ जिल्हास्तरीय कल्याणकारी समितीचे कामकाज हे महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड 


टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाने निश्चित केल्यानुसार पार पाडले जाईल. 


६. सभासद नोंदणी, सदस्यत्व रद्द करणे :- 


१) 


ऑटो-रिक्षा परवाना धारक, ऑटो-रिक्षा / मिटर्ड टॅक्सी चालकांनी मंडळाकडे 


नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. 


जिल्हयातील परिवहन कार्यालयामार्फत याबाबतची नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात 


यावी. 


नोंदणीकृत चालकांना लाभ देण्यासाठी मंडळाच्या संबंधीत जिल्ह्यातील 


कार्यालयाकडून ओळखपत्र जारी करावे. 


मंडळाचा सभासद होण्यासाठी अर्जदाराने महाराष्ट्र राज्यामध्ये नोंदणी असलेल्या 


ऑटो-रिक्षा / मिटर्ड टॅक्सी अनुज्ञप्ती व बॅज धारण केले असणे बंधनकारक राहील. 


पात्र अर्जदाराच्या कुटुंबातील व्यक्‍ती मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 


पात्र असतील. तथापि, कुटुंबातील सदस्य संख्या ही तो / ती, जोडीदार व मुले 


मिळून ४ पर्यंत मर्यादित असेल. 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२ 


६ जोसभासद सलग एक वर्षापेक्षा जास्त काळ मंडळाची वर्गणी अथवा मंडळाने विहित 


केलेली इतर रक्‍कम मंडळाकडे अदा करणार नाही, अज्ञा सभासदाचे सभासदत्व 


सुनावणीची एक संधी देऊन रद्द करण्यात येईल. 


७ परवानाधारक जर अपंग झाला तर तो परवानाधारक देखील कल्याणकारी 


योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र राहील. 


८) परवानाधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याची अनुज्ञप्ती त्याच्या कायदेशीर वारसास 


हस्तांतरित करण्यात येते. मयत परवानाधारकाचा कायदेशीर वारस त्याच्याकडे 


अनुज्ञप्ती / बॅज नसेळ तरी सदर कायदेशीर वारस कल्याणकारी योजनांचा लाभ 


घेण्यासाठी पात्र राहील. 
७. निधीचे स्त्रोत :- 

महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाचे निधीचे स्रोत खाळील 

प्रमाणे असतील:- 

१. वार्षिक कल्याण निधी - मंडळ निधीसाठी प्रत्येक ऑटो-रिक्षा परवाना धारक, ऑटो- 
रिक्षा/मिटर्ड टॅक्सी चालक, महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक 
कल्याणकारी मंडळ वेळोवेळी वार्षिक रक्‍कम / वर्गणी संकलित करेल. 

२. शासकीय अनुदान - राज्यशासन अथवा केंद्रशासन यांच्या कडून प्राप्त होणारे अनुदान. 

३. नोंदणी शुल्क - नोंदणी शुल्क व ओळखपत्र शुल्काची रक्‍कम रु. ५००/- राहील. सदर 
नोंदणी शुल्क अर्जासोबत जमा करण्यात येईल. तसेच, नोंदणी शुल्क व ओळखपत्र 
शुल्काची रक्‍कम राज्यस्तरीय मंडळ यांनी वेळोवेळी निश्चित केल्याप्रमाणे असेल. 

४. वार्षिक सभासद शुल्क - वार्षिक सभासद Wow रक्‍कम रु.३००/- राहील. तसेच, वार्षिक 


सभासद शुल्काची रक्‍कम राज्यस्तरीय मंडळ यांनी वेळोवेळी निश्चित केल्याप्रमाणे असेल. 


इतर निधी - मंडळास योग्य aes अज्ञा कायदेशीर मार्गाने निधी देणगी स्वरुपात, 


कायदेशीर अनुज्ञेय Bera निर्माण करेल. (उदा. जिल्हा वार्षिक नियोजन योजना, 


जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण यांच्याकडून निधी, राज्याचे विविध महामंडळे, आमदार निधी, 


स्थानिक स्वराज्य संस्था, इत्यादी) 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२ 


६. सदरच्या निधीचे संकलन मंडळाच्या कार्यालयात केवळ डिजीटळ/ऑनलाईन पध्दतीने 
केले जाईल. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रोखीने निधी संकलित केला जाणार नाही. 


७. राज्यस्तरीय कल्याणकारी मंडळ व जिल्हास्तरीय कल्याणकारी समितीसाठी बँक खाते 


उघडण्यासाठी संबंधित मंडळ / समितीच्या सदस्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


८. मंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याकरीताची कार्यपध्दती राज्यस्तरीय 


मंडळ शासनाच्या मान्यतेने वेळोवेळी निर्गमित करेल. 


९. राज्यस्तरीय मंडळ व जिल्हास्तरीय समितीच्या आवश्‍यकतेनुसार वेळोवेळी बैठकींचे 


आयोजन करण्यात येईल. तथापी, राज्यस्तरीय मंडळाची बैठक वर्षातून किमान दोन वेळा 


व जिल्हास्तरीय समितीची बैठक वर्षातून (किमान चार वेळा) तीन महिन्यातून एकदा घेणे 


आव्यक असेल. 


८. निधी व्यवस्थापन :- 


१. आस्थापना खर्च - मंडळाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतनाचा खर्च, 


तसेच आस्थापनेचा खर्च, मंडळाच्या योजना राबविण्याचा खर्च, मंडळाच्या योजनांच्या 


प्रसिध्दी बाबतचा खर्च, बैठक आयोजित करण्याचा खर्च, बैठक भत्ता. हा खर्च एकूण 


वार्षिक जमा रकमेच्या ३% पेक्षा अधिक नसावा. तथापि, या मर्यादेच्या वर खर्च करावयाचा 


झाल्यास त्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी आवश्‍यक राहील. 


२. कल्याणकारी योजनेसाठीचा खर्च - शासन किंवा “महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि Fes टॅक्सी 


चालक कल्याणकारी मंडळ” यांच्या निर्देशान्वये तसेच या शासन निर्णयामध्ये नमूद 


केलेल्या विविध योजना, उपक्रम, लाभ यावरील खर्च. 


३. निधीचा विनियोग हा मंडळाच्या संकलित खात्यामधून होईल. त्यासंबंधीचे धोरण व नियम 


“महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि fics टॅक्सी चाळक कल्याणकारी मंडळ” यांच्याकडून 


निश्चित करण्यात येईल. 


४. महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळासाठीचे लेखाशिर्ष 


परिवहन विभागाकडून निर्माण करण्यात येईल. 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२ 


५. महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चाळक कल्याणकारी मंडळासाठीचे स्वीय प्रपंजी 


खाते (पीएलए) परिवहन आयुक्त यांच्याकडून उघडण्यात येईल. 


९. कल्याणकारी योजना :- 


महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळामार्फत खालील 


कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतील. 


१. जीवनविमा व अपंगत्व विमा योजना. 
२. आरोग्य विषयक लाभ. 
३. कर्तव्यावर असताना दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना (रु.५० हजारांपर्यंत). 
४. पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना. 
५. कामगार lated वृद्धी योजना. 
६. ६५ वर्षावरील अँटोरिक्षा/मिटर्ड टॅक्सी परवानाधारक यांना निवृत्ती सन्मान योजनेअंतर्गत 
सानुग्रह अनुदान. 
७. नविन ऑटो-रिक्षा / fies टॅक्सी खरेदी, गृह खरेदीसाठी घेण्यात येणारे कर्ज. 
८. राज्यस्तरीय मंडळाने वेळोवळी मान्यता दिलेल्या इतर कल्याणकारी योजना. 
९. शासनाने निर्देशित केलेल्या इतर कल्याणकारी योजना. 
१०. वरील लाक्षणिक योजना व्यतिरिक्त शासनाने घोषित केलेल्या अनुषंगिक योजना इ. 
वरील सर्व योजनेसंबंधीत नियम, अटी व मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि 
मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाकडून निर्गमित करण्यात येतील. 
१०. कार्य :- 


अ. महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ, मुख्य कार्यालय, 


मुंबई या राज्यस्तरीय मंडळाच्या कार्यालयाची कामे :- 


१. राज्यातील ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालकांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या 


योजना तयार करणे व राबविणे. 


२. राज्यातील ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालकांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या 


योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. 
पृष्ठ ११ पैकी ९ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२ 


qo. 


राज्य शासन व जिल्हा स्तरीय समिती यांच्यामध्ये समन्वय करणे. 


मंडळाच्या लाभार्थ्यांना पात्रतेबाबतचे निकष निश्चित करणे. 


आवर्यकतेप्रमाणे जारी केलेल्या महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक 


कल्याणकारी मंडळाची कार्यपध्दती / कामकाजाबाबतची नियमावलीमध्ये बदल 


करण्यासाठी शासनास शिफारशी करणे. 


राज्य शासनाने सोपविलेली इतर कार्य पार पाडणे. 


मंडळाच्या जमा निधी व खर्चाच्या विनियोगाबाबत ळेखा ठेवणे, अभिलेख ठेवणे व 


वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करुन शासनास सादर करणे. तसेच संपुर्ण आर्थिक 


वर्षात केलेल्या कार्याचा वार्षिक अहवाळ शासनास सादर करणे. 


निधी संकलन व त्यावरील नियंत्रण करणे. 


मंडळाचे कामकाज पार पाडण्यासाठी अधिकारी / कर्मचारी यांच्या नेमणुका करणे. 


राज्य स्तरीय मंडळ व जिल्हास्तरीय समिती यांचे दैनंदिन कामकाज पार 


पाडण्यासाठी आवश्‍यक मनुष्यबळाची नियुक्‍ती (बाह्यस्रोत / कंत्राटी पध्दतीने), 


कार्यालयीन खर्च, प्रशासकीय खर्च, कार्यालय भाड्याने, प्रवास, इत्यादी. 


ब. “महाराष्ट्र राज्य ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक कल्याणाकारी मंडळ” जिल्हास्तरीय 
समित्यांची कार्ये :- 


As 


राज्यातील ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी व 


सामाजिक सुरक्षेच्या योजना राबविणे. 


. मंडळाकडे प्राप्त होणारा निधी व खर्चाच्या विनियोगाबाबत लेखा ठेवणे व वार्षिक 


अंदाजपत्रक तयार करुन मुख्य कार्यालयास आणि शासनास सादर करणे, तसेच 


संपूर्ण वर्षात केलेल्या कार्याचा वार्षिक अहवाल सादर करणे. 


. लाभार्थी म्हणून ऑटोरिक्षा/मिटर्ड टॅक्सी चालकांची नोंदणी करणे. 


. मंडळाच्या योजनेबाबत GIF प्रदान करणे बाबत कार्यवाही करणे. 


. वरील उद्देशास अनुसरुन शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची व मुख्य कार्यालयाच्या 


निर्णयांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे. 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८३/परि-२ 


६. राज्यस्तरीय मंडळाने राबविलेल्या योजनांची अंमळबजावणी करणे. 


७. लाभार्थी म्हणून नोंदणी करण्यासंबंधीची कामे. 


८. राज्य शासन किंवा “महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि Pres टॅक्सी चालक कल्याणकारी 


मंडळ” मुख्य कार्यालय मुंबई कार्यालय वेळोवेळी विहीत करील त्याप्रमाणे कार्य 


पार पाडणे. 


९. जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव पात्र लाभधारकांच्या यादीस जिल्हास्तरीय 


समितीची मान्यता घेवून लाभाचे वितरण करतील. 


११. लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया :- 


१, 


२. 


चालकांनी लाभासाठी जिल्हा कार्यालयांमध्ये विहित नमुन्यात अर्ज करावा. 


प्रत्येक अर्ज जिल्हास्तरीय समितीकडून त्यांना दिलेल्या निकषानुसार पात्रतेसाठी 
तपासले जावेत. 

मंजूर लाभ राज्यस्तरीय मंडळाने व जिल्हास्तरीय समितीने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
कार्यपध्दतीनुसार वितरित केळे जातील. 


१२. अहवाल आणि लेखापरीक्षण :- 


१, 


१३. इतर 


जिल्हास्तरीय समिती जमा करण्यात येणारा निधी आणि खर्च यांची अचूक नोंद ठेवेल 


व ते राज्य मंडळास सादर करेल. 


राज्य मंडळ त्यांच्या कडील निधी आणि खर्च यांची अचूक नोंद ठेवेल तसेच राज्य 


मंडळाचे लेखे आणि जिल्हा समित्यांचे लेखे एकत्रित करुन शासनास सादर करेल. 


वार्षिक लेखापरीक्षण स्वतंत्र लेखा परीक्षकाद्वारे करण्यात येईल. 


मंडळाचे कामकाज आणि आर्थिक स्थितीचा वार्षिक अहवाळ शासनास सादर केला 


जाईल. 


सदर शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट नसलेल्या परंतु, मंडळाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी 


MRAP असलेल्या सुधारणा / बदल करण्यास मंडळ सक्षम राहील. 


KKKKKKKKEKKEKRKEKKEKKEKRKER 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


